बळीराजा जलसंजीवनी योजने करीता 
(BUSY) मोठे मध्यम व लघु प्रकल्प 
तसेच व्याज व मुद्दलाकरिता प्राप्त 
झालेले आठ अंकी संगणक संकेतांक 
उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक - बीजीएम १०.१८/ (१८१/१८) / अर्थ-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक - बीजीएम १०.१८/ (१८१/१८) / अर्थ-१ दिनांक ३१.१०.२०१९. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधिन वाचा येथील दिनांक ३१.१०.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये बळीराजा जलसंजीवनी 
योजनेकरीता (BUSY) मोठे मध्यम व लघु प्रकल्प तसेच व्याज व मुद्दलाच्या परतफेडी करीता प्राप्त झालेले आठ 
अंकी संगणक संकेतांक उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 

सदर झासन निर्णयातील विवरणपत्रामध्ये पृ.३ वर खर्च या बाबीखाली ६००३- राज्य शासनाचे 
देशांतर्गत FUT (00)904- नाबार्ड कडून कर्ज, (००)(०१) नाबार्ड कडून बळीराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी 
कर्ज (६००३ ६४७६) असे नमुद केले आहे त्या ऐवजी ६००३- राज्य शासनाचे देशांतर्गत त्रण (००)१०५- नाबार्ड 
कडून कर्ज, (००)(०१) नाबार्ड कडून बळीराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी कर्ज (६००३ ०४७६) असे वाचण्यात 
यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९१२०४१५४९४७१९२७ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
Rode Pralhad 1 
Shankar : 
(प्रल्हाद शं. रोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, सचिवालय, मुंबई 
५. सर्व सन्मानयीय संसद सदस्य, विधान परिषद / विधानसभा सदस्य 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीजीएम १०.१८/ (१८१/१८) / अर्थ-१ 


६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

८. वित्त विभाग (व्यय -१२/ अर्थ-१०), मंत्रालय, मुंबई 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन -१४३३/१४३४/१४११), मंत्रालय, मुंबई 
१०. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
११. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
१२. कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 
१३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
१४. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 

१५. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग 

१६. उपसचिव (निवंस), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. अर्थ -२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८. अर्थ-१, कार्यासन संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


